व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
राज्यातील ४३ अल्पसंख्याक बहुल भागातील 
विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये दुसरी व 
तिसरी पाळी तसेच बृहन्मुंबईतील मांडवी व 
नेहरुनगर (कुर्ला) येथील एकूण ४१७ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दिनांक २९.०२.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र. ३६/व्यशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ डिसेंबर, २०१९. 
वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ४/१०/२००४. 
2) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२००९/ 
(११/०९)/ व्यशि-३ दि. २९.०८.२००९ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ११.०९.२०१९ 
४) संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४/आस्था-३/२०१९/मुदतवाढ/१२०५, 
दि. ०३.०९.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील राज्यातील ४३ अल्पसंख्याक बहुल भागातील विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थामध्ये दुसरी व तिसरी पाळी तसेच बृहन्मुंबईतील २ नविन औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था 
मांडवी व नेहरुनगर (कुर्ला) येथे सुरु करण्याकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या योजनांतर्गत ४१७ 
अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भीय (9) येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांतील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. वित्त 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार सदर अस्थायी पदांना दिनांक 
३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. त्यास अनुलक्षून संचालक (व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
संदर्भीय (४) येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार दिनांक ०१.१०.२०१९ ते 
२९.०२.२०२० पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१९/प्र.क्र. ३६/व्यशि-३ 


शासन निर्णय :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
राज्यातील ४३ अल्पसंख्याक बहुल भागातील विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये दुसरी व 
तिसरी पाळी तसेच बृहन्मुंबईतील २ नविन औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था मांडवी व नेहरुनगर 
(कुर्ला) येथे सुरु करण्याकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या योजनांतर्गत ४१७ अस्थायी पदांना 
(सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” येथील) दिनांक ०१.१०.२०१९ पासून दिनांक २९.०२.२०२० पर्यंत चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटी व शरर्तीस अधिन राहून मंजूरी देण्यांत येत आहे. 
अटीव शार्ती :- 

१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चाळू 
ठेवण्यात यावीत. चाळू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार 
मिळणारे वेतन भत्ते इत्यादी मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 

२) मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही 
याची खात्री करून घेण्यात यावी. 

3) सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेतलेली आहे. तथापि, त्यानंतर पदनिर्मिती मंजूर झाळेळी आहे, sat प्रकरणी नवनिर्मिती 
पदांच्या समवेक्षनासह पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेण्याची कार्यवाही विहित कालावधीत 
पूर्ण करावी. 

४) सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक 
(व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांची राहील. या कालावधीनंतर आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी कालावधी वाढवून 
देण्यात येणार नसल्याची कृपया नोंद घ्यावी. 


२. या प्रस्तावावर होणारा खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात खालील लेखाशीर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

“मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २००-इतर 
कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००)(१६) अल्पसंख्याक विदयार्थ्यांसाठी विद्यमान औदयोगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरु करण्यासाठी सहायक अनुदान, (२२३५ ए ५३४ या 
लेखाशिर्षाखाली” 

उपरोक्‍त लेखाशिर्षाखालील अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज तसेच अंतिम सुधारित 
अनुदानाचे प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करण्याची दक्षता संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी घ्यावी. 

३. सदर झासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०१९/अविवि- 
३६/का.८ दि. २६.११.२०१९ तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/ 


आ.पु.क., दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१९/प्र.क्र. ३६/व्यशि-३ 


: 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०३१५५१०८५६०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Suvarna Siddharth 
Kharat 
Date: 2019.12.03 16:03:17 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. सर्व संबंधित सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 


(संचालनालयामार्फत). 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/ नागपूर. 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/ नागपूर. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 


७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालनालयामार्फत). 


र्‌. 


, अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (व्यशि-१)/ (व्यशि-२)/ (व्यशि-५/ रोस्वरो-२), कौशल्य विकास व 


उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.कार्यासन अधिकारी (शिक्षण १), सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१९/प्र.क्र. 3६/व्यशि-२३ 


अ) राज्यातील ४३ अल्पसंख्यांक बहुल भागातील विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दुसरी/तिसरी पाळी व 
बृहन्मुंबईत २ नवीन औ. प्र. संस्था, मांडवी व नेहरूनगर (कुर्ला) सुरू करण्याकरिता मंजूर करण्यात 
आलेली योजनांतर्गत ४१७ अस्थायी पदे 


अ. पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदांची 
क्र वेतन बँड ग्रेड वेतन संख्या 
| १_| प्राचार्य १५६००-३९१०० ६६०० २ 
एकूण (वर्ग-१) 2 
२ प्राचार्य १५६००-३९१०० ५४०० ३ 
एकूण (वर्ग-१ (क) ३ 
गट-ब 
३ | प्राचार्य ९३००-३४८०० ४८०० Lae 
४ | उपप्राचार्य ९३००-३४८०० ४८०० [eae 
एकूण (गट-ब) २ 
५ | गट निदेशक ९३००-३४८०० ९४०० २० 
डच ४६००-व.श्रेणी 
६ | शिल्प frearp ९३००-३४८०० ४३०० 
ब ४४००-वरिष्ठ श्रेणी २७६ 
sales ४८००-निवड श्रेणी 
७ | गणित निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० | 
goles ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
न्य य. ४८००-निवड श्रेणी 
८ | चित्रकला trea ९३००-३४८०० ४३०० | 
See ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
यत ४८००-निवड श्रेणी 
९ | गणित तथा चित्रकला निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० २१ 
क ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
त ४८००-निवड श्रेणी 
| १० | मुख्य लिपिक/प्रमुख लिपिक ९३००-३४८०० ४२०० शिना 
[aes q | वरिष्ठ लिपिक/लेखापाल 4200-20200 २४०० 8 
१२ | कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिंपिक- ५२००-२०२०० १९०० ४७ 
टंकलेखक/लिपिक-टंकलेखक 
१३ | सहाय्यक भांडारपाल ५२००-२०२०० १९०० 2 
एकूण (गट-क) ३९१ 
वेतन बँड ग्रेड वेतन 
गट-ड विको ee Ll 
१४ | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० 
१५ | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ४४४०-७४४० १३०० 
एकूण (गट-ड) [ar | q 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१९/प्र.क्र. ३६/व्यशि-२३ 


ठेका पध्दती are री 

१६ । पहारेकरी ठेका पध्दती A 

१७ | AHS ठेका पध्दती २ 

एकूण (ठेका पध्दती) ८ 
एकूण ४१७ | 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


